नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/का-१४११, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ जुले, २०२४. 


वाचा :- शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१९(४/का.१४११, दि.१४ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावना:- 

विषयांकित योजनेच्या वाचा येथील शासन निर्णयान्वये उदगीर नगरपरिषद / जळकोट नगरपंचायतसाठी 
करिता रु.८.०० कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील 
मंजूर विकासकामांची मान्यता रद्द करुन सुधारित यादीस शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
उपरोक्‍त वाचा येथील शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील कामांची यादी रद्द करुन खालीलप्रमाणे 
सुधारीत यादीस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. अ) उदगीर नगरपरिषद, जि. लातूर येथील कामांची कार्यान्वयीन 
यंत्रणा उदगीर नगरपरिषद, ब)मुखेड नगरपरिषद, जि. नांदेड येथील कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा मुखेड नगरपरिषद 
व क) जळकोट नगरपंचायत, जि. लातूर येथील कामांची कार्यान्वयीन यंत्रणा जळकोट नगरपंचायत राहतील. 


(रु. लक्ष) 
अ) उदगीर नगरपरिषद, जि. लातूर 
अ.क्र कामांचे नाव रक्‍कम 
be उदगीर येथील नळेगाव लातूर रोड वरील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशव्दारे SARA । १००.०० 
बांधकाम करणे. 
२ | उदगीर शहरातील चौबारा ते उदगीर बाबा किल्ला प्रवेशव्दार पर्यंत सी.सी. रोड करणे ५०.०० 
३ | उदगीर शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी सभागृह ५०.०० 
बांधकाम करणे. 
४ | उदगीर शहरातील संत कबीर नगर येथील तपसिध्देश्वर महादेव मंदीर सभागृह ५०.०० 
बांधकाम करणे 
५ | उदगीर शहरातील शोतकी निवास समोर राष्ट्रसंत गाडगे महाराज पुतळा बसविणे व ५०.०० 
सुशोभिकरण करणे. 
६ | उदगीर शहरातील खादी ग्रामोद्योग केद्र, नयीआबादी जवळ सभागृह बांधकाम करणे ५०.०० 
७ | उदगीर शहरातील साईधाम सोसायटी येथे सभागृह बांधकाम करणे. ५०.०० 
८ | उदगीर शहरातील शिवशक्ती नगर येथे सभागृह बांधकाम करणे. ५०.०० 
९ | उदगीर नगरपरिषद वार्ड क्र.०४ येथील श्री. साबळे यांचे घर ते श्री. मारोती पांडे यांच्या ५०.०० 
घरापर्यंत सिमेंट नाली व रस्ता बांधकाम करणे. 
fener ० | उदगीर नगरपरिषद येथील प्रभाग क्र.१४ कापड मार्कट येथे सभागृह बांधकाम करणे २५.०० 
एकूण (अ) ५२५.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.४७/का-१४११, 


ब) मुखेड नगरपरिषद, जि. नांदेड 
अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
al नगर परिषद मुखेड जि. नांदेड येथील गणाचार्य मठसंस्थान येथे सभागृह बांधकाम व १००.०० 
सुशोभीकरण करणे. 
एकूण (ब) १००.०० 
क) जळकोट नगरपंचायत,जि. लातूर 

अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम 
| a | जळकोट येथे मुस्लिम समाज सांस्कृतिक सभागृह तयार करणे. १२५.०० 

२ | जळकोट येथील वीरभद्रेश्वर मंदीर सभागृह बांधकाम करणे. ५०.०० 
एकूण (क) १७५.०० 
एकूण (अ) (ब) (क) ८००.०० 

२. या संदर्भातील इतर अटी व शर्ती वाचा येथील शासन निर्णयाप्रमाणे लागू राहतील. 


Bs 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०४१५४१३५५७१६ असा आहे. हा आदेड डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९. 


१०, 
१: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHARUSHILA DN IN SE GOVERNNENT OF MA/IARASIFTRA OU PLANNING 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd1b7158b9523537dcc1d46bc807768 
D EV E N D RA 647a9ed4ff3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


a, 
serialNumber=A75E4CF904B78F2AE05 1843EA 1BA6106A393C2B0C 


F60FE03C945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA 
CHAUDHARI cn 


Date: 2024.07.04 15:52:36 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्‍त, छ. संभाजीनगर विभाग, 

जिल्हाधिकारी, लातूर/ नांदेड, 

मुख्य अधिकारी, उदगीर नगरपरिषद / जळकोट नगरपंचायत, जि. लातूर, 
मुख्य अधिकारी, मुखेड नगरपरिषद, जि. नांदेड, 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, लातूर/ नांदेड, 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर/ नांदेड, 
वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


